RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No.MH /MR /South -322 / 2013–15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - अ 


असाधारण 


वर्ष ६, 


अंक ५३ ]] 


सोमवार , ऑगस्ट ११, २०१४ / श्रावण २० , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १८२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महिला व बाल विकास विभाग 
नवीन प्रशासन भवन , ३ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ . 


अधिसूचना 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २००० . 

क्रमांक बाकस. २०११ / प्र.क्र .२४३( भाग -२ )/का-०३.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम , 
२००० ( २००० चा ५६ ) मधील कलम २९ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून दुर्लक्षित बालकांची 
काळजी व संरक्षण करण्यासाठी समितीला प्रदान केलेल्या शक्ती व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी शासन अधिसूचना क्रमांक बाकस . २०११ / प्र.क्र .२४३ / 
का -३, दिनांक २ एप्रिल २०१३ व १ जानेवारी २०१४ अन्वये काही जिल्ह्यांसाठी बालकल्याण समित्या गठित करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, काही जिल्ह्यांतील बालकल्याण समितीच्या सदस्यांच्या जागा शासन मान्यतेअभावी रिक्त आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरील बालकल्याण समितीच्या सदस्यांच्या रिक्त जागा तात्काळ भरण्यास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे ; 
आणि सदरील जागा तात्काळ भरणे शासनास इष्ट वाटते . 

आता, म्हणून बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम , २००० ( २००० चा ५६) मधील कलम २९ च्या पोट -कलम (१) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे खालील अनुसूचीतील स्तंभ ( २ ) येथे दर्शविलेल्या 
जिल्ह्यांसाठी बालकल्याण समिती गठित करीत आहे, आणि उक्त अधिनियमांतर्गत दुर्लक्षित बालकांच्या काळजी व संरक्षण करण्यासाठी समितीला 
प्रदान केलेल्या शक्ती व कर्तव्य पार पाडण्याकरिता सदस्यांची स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
केलेल्या दिनांकापासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी त्या जिल्ह्यासाठी नियुक्त करीत आहे ; 


( १ ) 


भाग चार - अ - १८२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ११ , २०१४/ श्रावण २० , शके १ ९ ३६ 


. 


आणि त्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्रमांक बाकस . २०११/ प्र.क्र .२४३/ का -३, दिनांक २ एप्रिल २०१३ मध्ये खालील बदल करण्यात येत 
आहेत 

(i ) सोलापूर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ( ८ ) मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर खालील 
नोंद करण्यात येत आहे : 

“ ३. अॅड . रजनी लक्ष्मण चव्हाण , 

३१११, संभाजी चौक, पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर . ”; 
(ii ) अहमदनगर जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक (११ ) मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर 
खालील नोंद करण्यात येत आहे : 

“ ३. श्रीमती निलीमा प्रियदर्शन बंडेल्लू , 

७४७३, शांता सदन,फर्ग्युसन गट, माळीवाडा, अहमदनगर. ”; 
( iii) नंदुरबार जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ( १३ ) मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर खालील 
नोंद करण्यात येत आहे : 

“ ३. प्रो . शोभा भाटू आफ्रे , 

प्लॉट नं . २, ओम शांतीनगर , कोटी नाका, जिल्हा नंदुरबार. ”; 
(iv ) अमरावती जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ( १४ ) मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर 
खालील नोंद करण्यात येत आहे : 

“ ३. अॅड. छाया सुजित मिश्रा ( घाटोळे ) 

शांतीनगर , यशोदानगर, बायपास रोड, जि . अमरावती. ”; 
( ) बुलढाणा जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक (१८ ) मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर खालील 
नोंद करण्यात येत आहे : 

“ ३. श्रीमती वर्षा अनंतराव शिरसाट , 

जिजामाता नगर , द लव्ह ट्रस्ट च्या मागे, सुंदरखेड , बुलढाणा. "; 
( vi ) औरंगाबाद जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ( २५ ) मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर 
खालील नोंद करण्यात येत आहे : 

"३. अॅड. माधुरी मिलींद देशमुख/ अदवंत , 

आर -२७, एम ६ ९, एन ९, सिडको, औरंगाबाद. 
मो . ९ ४२३७७८२७७. "; 


. 


तसेच शासन अधिसूचना क्रमांक बाकस . २०११/ प्र.क्र .२४३/ का -३, दिनांक १ जानेवारी २०१४ मध्ये खालील बदल करण्यात येत 


आहेत : 


( i) जळगाव जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ३२ मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर खालील नोंद 
करण्यात येत आहे : 


“ ३. डॉ . निरज श्याम देव , 

११ अ, गंगा अपार्टमेंट , प्रोफेसर कॉलनी, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या मागे, जिल्हा जळगांव. "; 
( ii ) परभणी जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ३३ मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर खालील नोंद 
करण्यात येत आहे : 

“ ३. डॉ . ओमप्रकाश जगन्नाथजी सोमाणी, 

श्री गणेश पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी, सालासरकुंज , डॉक्टर्स कॉलनी, बस स्टॅन्डजवळ, मु . पो. परभणी. ”; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ११, २०१४ / श्रावण २०, शके १९ ३६ 

३ 
(iii) पुणे जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ३४ मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २ ) नंतर खालील नोंद 
करण्यात येत आहे 

“ ३. श्री . नकुल अनिल काटे , 

प्लॉट नं. ६०१, ६ वा मजला मोरया हाईट्स , राजश्री शाहू बँकेजवळ , धनकवडी, पुणे-४३. ”; 
( iv ) ठाणे जिल्ह्याशी संबंधित नोंद क्रमांक ३५ मधील स्तंभ ( ४ ) मधील सदस्य या शीर्षाखाली, नोंद क्रमांक ( २) नंतर खालील नोंद 
करण्यात येत आहे : 


"३. श्रीमती शामश्री अजय भोसले , 


ए -१४ / ४ , जय जलाराम सोसायटी, खार लेन पोलीस लाईन , ठाणे ( प.). ”. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . बा . हजारी, 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - १८२-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ११, २०१४ / श्रावण २० , शके १ ९ ३६ 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 

New Administrative Building, 3rd Floor, Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 , dated the 11th August 2014 . 


NOTIFICATION 


THE JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN ) ACT , 2000 . 

No. CWC . 2011 /C.R . 243 (Part- II)/D-3.—Whereas , the Government of Maharashtra , vide 
Government Notification , Women and Child Development Department, No. CWC. 2011/ C.R . 243/ 
D -3 , dated the 2nd April 2013 and 1st January 2014 issued in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1) of section 29 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2000 
(56 of 2000 ) has constituted the Child Welfare Committee for various Districts specified in the 
Schedule appended to the said notification , for exercising the powers and discharging the duties 
conferred on such Committees in relation to child in need of care and protection under the said 
Act ; And whereas, the posts of Members of the Child Welfare Committees of some of the Districts 
specified in the Schedule appended hereto were vacant as awaited the approval of the Government ; 


And Whereas , the said posts of Members of the said Committees of some of the Districts have 
now been approved by the Government and the Government considers it necessary to fill up the 
same immediately . 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of section 29 of the Juvenile 
Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2000 (56 of 2000 ), the Government of Maharashtra 
hereby constitutes the Child Welfare Committees for the Districts specified in column (2 ) of the 
Schedule appended hereto and appoints members thereof as specified in column (4 ) of the Schedule, 
for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette , 
for exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committees in relation to 
child in need of care and protection under the said Act, and for that purpose amends the said 
Government Notification , Women and Child Development Department, No. CWC. 2011/ C.R . 243 / 
D - 3 , dated the 2nd April 2013 , is amended as follows : 


In the Schedule appended to the said notification , 

(i) in entry 8 relating to Solapur, in column (4 ), under the heading Members, after 
entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

“ 3. Adv. Rajni Laxman Chavan , 

3111, Sambhaji Chowk , Pandharpur, District Solapur. " ; 
( ii ) in entry 11 relating to Ahmednagar , in column ( 4 ), under the heading Members, 
after entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

“ 3. Smt. Nilima Priyadarshan Bandellu , 

7473 , Shantasadan , Fargusan Gar, 

Maliwada, Ahmednagar . ” ; 
(iii) in entry 13 relating to Nandurbar, in column ( 4 ), under the heading Members , 
after entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

“ 3. Prof. Shobha Bhatu Afre , 

Plot No. 2 , Om Shanti Nagar , 
Koti Naka , District Nandurbar . " ; 


( iv ) in entry 14 relating to Amravati, in column (4 ), under the heading Members , 
after entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

“ 3. Adv . Chhaya Sujit Mishra (Ghatole ) 

Shantinagar Yashodanagar Bypass Road , Dist. Amravati . " ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट ११ , २०१४ / श्रावण २० , शके १ ९ ३६ 


G 


(v ) in entry 18 relating to Buldhana , in column (4 ), under the heading Members , 
after entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

" 3. Smt. Varsha Anantrao Shirsat , 

Jijamatanagar, behind The Love Trust, 

Sundarkhed , Buldhana. " ; 
(vi) in entry 25 relating to Aurangabad , in column ( 4 ), under the heading Members , 
after entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

“ 3. Adv . Smt. Madhuri Milind Deshmukh /Adwant, 

R - 27 , M 69, N 9 , CIDCO , Aurangabad . 
Mob .: 9423778277. " ; 


" . 


The Government Notification , Women and Child Development Department, No. CWC . 2011/ 
C.R. 243/D - 3 , dated the 1st January 2014 , is amended as follows : 

In the Schedule appended to the said notification - 

(i ) in entry 32 relating to Jalgaon , in column (4 ), under the heading Members , after 
entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

" 3. Dr. Niraj Shyam Dev , 

11 A , Ganga Apartment, Professor Colony, 

Behind Zilla Udyog Kendra , District Jalgaon . 
(ii ) in entry 33 relating to Parbhani, in column (4 ), under the heading Members , 
after entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

" 3. Dr. Omprakash Jagannathji Somani, 

Shri Ganesh Pathology Laboratory , 
Salasar Kunj, Doctors Colony, Near Bus Stand, 

Mu. Po . Parbhani. " , 
(iii ) in entry 34 relating to Pune , in column ( 4 ), under the heading Members , after 
entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

“ 3. Shri Nakul Anil Kate , 

Plot No. 601, Floor No. 6 , Moraya Heights , 

Near Rajashtri Shahu Bank , Dhanakwadi, Pune -43. " ; 
(iv ) in entry 35 relating to Thane, in column (4 ), under the heading Members , after 
entry 2 , the following entries shall be inserted , namely : 

“ 3. Smt. Shamshree Ajay Bhosale , 

A - 14 /4 , Jai Jalaram Society , 
Khar Lane Police Line, Thane (W.). ” . 


By order and in the name of the 

me of the Governor of Maharashtra , 


M. B. HAJARI, 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


